वन विभागाची पुनर्रचना व्यवस्थापकीय माहिती 
प्रणाली अंतर्गत सांख्यिकी विषयक निर्माण 
केलेल्या पदांना सन २०२४-२५ मध्ये मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.१९/फ-२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १८ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२६/फ-२ 
दि. ११.१०.२०२३ 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र. 

जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१६ (२३-२४/२४५, दि.२६.०२.२०२४ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 

दि.२१.०२.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

वन विभागाची पुनर्रचना या अनुषंगाने व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली अंतर्गत सांख्यिकी विषयक 
निर्माण केलेल्या ३ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास “वाचा” क्र.२ येथील दि. 99.90.2023 च्या शासन निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात आली 
होती. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी “वाचा” क्र.३ येथील पत्रान्वये सन 
२०२४-२५ मध्ये सदर २ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 
शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेली २ अस्थायी पदे ही “वाचा” क्र.१ येथील शासन 
निर्णयानुसार वनविभागाच्या मंजूर आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याने, या २ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या 
“वाचा” क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.२१.०२.२०२४ च्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


हिला नाशिक वनसांख्यिकी 


ठे नागपूर वनसांख्यिकी 


३. याबाबत होणारा खर्च प्रधान शीर्ष - २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), ०१ वनीकरण, ००१ 
संचालन व प्रशासन (००१) वन सांख्यिकी (वेतने) (२४०६ ००५१) या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
सन २०२४-२५ या वर्षी त्याखालील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.१९/फ-२ 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. तथापि, सदरहू शासन निर्णयातील तरतुदींचे योग्यरित्या पालन होईल, याची 
दक्षता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी घ्यावी. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१८१२०७२८३४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRADNYA PRAMOD MULE 
p RA D N YA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2a21 3e61027be02368b2655e124509e72fb3a334568af81399 
2b1c4e97e13f87, postalCode=400032, st=Mah 


PRAMOD MULE 50000 
(प्रज्ञा मुळे) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवगी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) मुख्य वनसंरक्षक(प्रा.), नाशिक / नागपूर 
५) मुख्य वनसांख्यिकी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय, नागपूर 
६) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७) वित्त विभाग (व्यय १०/अर्थसं-४), मंत्रालय, मुंबई. 
८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / नाशिक 
१० कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, 
११) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


